अपर कामगार आयुक्त, गट-अ संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सेवाज्ये-२०२३/प्र.क्र.६९/कामगार-८ 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२४. 
वाचा:- 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 

२. शासन निर्णय क्र.सेवाज्ये-२०२३/प्र.क्र.६९/काम-८, दि.२६.०४.२०२३. 

३. कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.काआ/ आस्था/ से.ज्ये./ अ.का.आ/ कार्या-२/ 

१२४७, दि.२९.१२.२०२३. 
शासन निर्णय:- 
उपरोक्त अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या 

आस्थापनेवरील अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ या पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ 
रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर सेवाज्येष्ठता यादीवर 
उपरोक्‍त अ.क्र.३ येथील पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अभिवेदने अथवा 
हरकती प्राप्त झाल्या नसल्याचे कामगार आयुक्‍त यांनी कळविळे आहे. त्यानुसार सोबत 
जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. ही सेवाज्येष्ठता 
यादी प्रसिध्द करताना दि.१ जानेवारी हा आधारभूत दिनांक मानण्यात आलेला आहे. 
२. सदरहू अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर 
दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
ee सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११२१५०६११४०१० असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SHRIRAM DHONDUJI GAWAI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
S H R | RA M ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d77e1f8ad25 1b836ba0755598f2479c4b525ec5e7 1fb111 
8a0ff819fb7bb5672, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DHONDUJI GAWAL ‘etree Semoun can 
(श्रीराम गवई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 
१.कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई -५१. 
२.सर्व संबंधित अधिकारी व्दारा कामगार आयुक्त, मुंबई. 
३.निवड नस्ती (कामगार-८ ) 


शासन निर्णय क्र.सेवाज्ये-२०२३/प्र.क्र.६९/कामगार-८, दिनांक १२ जानेवारी, २०२४ सोबतचे प्रपत्र-“अ 


१. संवर्गाचे नाव:- अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ 


२. वेतनस्तर एस-२५, रु.७८,८००-२,०९,२०० 


३. दि.०१ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


DHONDUJI GAWAI 


2.5.4.20=d77e1f8ad25 1b836ba0755598f2479c4b525ec5e71fb1118 
aff819fb7bb5672, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9574A78195A51E1038C53592DC192140AC2C4D4C6 
EEDCCC93200D9E7F24C2D73, cn=SHRIRAM DHONDUJI GAWAI 


ज्येष्ठता | नांव नियुक्तीचा | जन्मतारीख | प्रवर्ग  । प्रत्यक्ष रुजु येष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्रमांक मार्ग दिनांक/पदोन्नती ज्येष्ठ दिनांक 
(सरळसेवा/ दिनांक मानीव दिनांक 
पदोन्नती) 
q | att. वि.के.बुवा पदोन्नती  ।२७.११.१९६५ | भ.ज.ब | 03.90.2092 ०३.१०.२०१८ ३०.११.२०२३ बी.काम./ दि.३०.११.२०२३ 
एम.बी.ए. रोजी सेवानिवृत्त. 
(फायनान्स) 
२ श्रीम.एस.एस.ळलोखंडे । पदोन्नती २४.०५.१९६९ | अ.जा. | २९.०१.२०२१ २८.०१.२०२१ ३१.०५.२०२७ बी.ए.(इको) कार्यरत 
३ श्री.एस.बी.पोळ पदोन्नती ।२२.०१.१९६७ | अ.जा. | १९.१०.२०२२ २०.१०.२०२२ ३१.०१.२०२५ | बी.ए.डिप्ळोमा इन कार्यरत 
लेबर लॉ अँड 
लेबर वेलफेअर 
४ श्री.भा.मा.मोरडे पदोन्नती ०५.०२.१९६९ | खुला | १९.१०.२०२२ ०७.११.२०२२ २८.०२.२०२७ | बी.एस.सी. (अँग्री/ कार्यरत 
एल.एल.बी. 
SHRIRAM ENERGY ANDLABOURDEPARTMENT, 0 


Date: 2024.01.12 15:06:35 +05'30' 


(श्रीराम गवई) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


